अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, 
गट-ब (राजपत्रित) संवर्गाची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची- (दिनांक ०१/०१/२०१५ ते 
दिनांक ३१/१२/२०१५) 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठसू-११२१/प्र.क्र.१४/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ फेब्रुवारी, २०२१. 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक-एसआरव्ही-२०११/ 
प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१/१०/२०११. 


झासन परिपत्रक- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेता, अर्थ व 


सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” 


संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१६ ची दिनांक ०१/०१/२०१५ ते दिनांक ३१/१२/२०१५ या 


कालावधीची “तात्पुरती ज्येष्ठतासूची” सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये सुधारित करुन प्रसिध्द 


करण्यात येत आहे. 


२. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 


(राजपत्रित)” संवर्गाची सदरील “तात्पुरती ज्येष्ठतासूची” पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रसिध्द 


करण्यात येत आहे:- 


१) तात्पुरती ज्येष्ठतासूचीची प्रसिध्दी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून अंतिम 


ज्येष्ठतासूचीला मान्यता मिळण्याच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. 


२) तात्पुरती ज्येष्ठतासूचीतीळ अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक 


हा शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-१०७६/बारा, दिनांक २१ जून, 


१९८२ नुसार फक्त “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” या संवर्गातील 


ज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी ग्राह्म धरण्यात येईल. 


३) तात्पुरती ज्येष्ठतासूची मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठाच्या याचिका 


क्रमांक २७९७/२०१५ वर दिनांक ०४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात मा.सर्वोच्च 


न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अंतिम न्यायनिर्णयाच्या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-११२१/प्र.क्र.१४/का.१४२७ 


तसेच मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल मुळ अर्ज 


क्रमांक ६९४/२०१८ वरील अंतिम निकालाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. “संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई” यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी 


सदर परिपत्रक व सोबतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट- 


ब (राजपत्रित)” या संवर्गातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व तसे 


कळविल्याबाबत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिळेखात ठेवावी. तसेच सदर 


तात्पुरती ज्येष्ठतासूचीसंदर्भातील आक्षेप/ त्रुटी याबाबत संबंधित अधिकारी यांनी तात्काळ निवेदन 


सादर करावे. त्याप्रमाणे प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधित अधिकारी यांचे उपलब्ध 


अभिलळेख्यांवरुन तपासून सविस्तर अभिप्रायांसह निवेदने शासनास यथाशीघ्र (पंधरा दिवसात) 


पाठवावीत. याबाबत आक्षेप/ माहिती प्राप्त न झाल्यास तात्पुरती ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणताही 


अधिकारी यांचे आक्षेप नसल्याचे गृहित धरण्यात येईल. 


8. महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन 


परिपत्रक उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०३११३३५९७३१६ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlekar 
Of Maharash’ =P I i 


Tushar Purushottam 0000000.) 


Hirlekar os 
(तु. पु. हिर्लेकर) 
सोबत:- परिशिष्ट- “अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदरहु ज्येष्ठतासूचीचे परिपत्रक व यादी 
संचालनालयाच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्यात यावी. 
२) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक ०१.०१.२०१५ ते ३१.१२.२०१५ रोजीची 
(२०५७०॥8) तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


अ.क्र. ज्येष्ठता | अधिका-याचे नांव प्रवर्ग जन्म दिनांक संवर्गातील । नियुक्तीचा मार्ग ' संवर्गातील | सेवा निवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक सेवेच्या ज्येष्ठता दिनांक 
नियुक्तीचा दिनांक / 
दिनांक ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 
ha 2 3 a षु ६ 1 8 ८ ९ pO 
खंड दिनांक 09/09/2094 ते 39/92/2094 

१ ६११ | श्री.पु.क.एम्पाल अजा २८/०१/१९६१ ०१/१०/२०१५ प ०१/०१/२०१५ ३१/०१/२०१९ 

२ g92 श्री.वि.शि.अहिरे अजा १५/०९/१९५७ १०/०९/२०१५ प ०१/०२/२०१५ ३०/०९/२०१५ सेवानिवृत्त 
3 ६१३ | श्री.सु.शि.जाधव इमाव ०१/०६/१९५९ २१/११/२०१५ प ०१/०३/२०१५ ३१/०५/२०१७ 

४ ६१४ श्री.ब.आ.हिरेमठ अजा १०/०५/१९५९ २१/०९/२०१५ प ०१/०४/२०१५ ३१/०५/२०१७ 

५ ६१५ | श्री.वि.दे.जोशी २७/१०/१९६० १५/०९/२०१५ प ०१/०४/२०१५ ३१/१०/२०१८ 

& ६१६ । श्री.रा.अ.रहाटकर १५/११/१९६३ ०९/१०/२०१५ प ०१/०४/२०१५ ३०/११/२०२१ 

9 ६१७ । श्री.सु.चि.सोनावणे इमाव ०१/०६/१९६२ ०६/१०/२०१५ प ०१/०४/२०१५ ३१/०५/२०२० 

८ ६१८ । श्री.प्र.द.जोशी १६/०९/१९५९ १९/११/२०१५ प ०१/०५/२०१५ ३०/०९/२०१७ 

९ ६१९ | श्री.दि.बा.पाटील इमाव ०६/०४/१९६० १६/०९/२०१५ प ०१/०६/२०१५ ३०/०४/२०१८ 

१० ६२० | श्री.दि.स.काळे २७/०५/१९६० ०४/११/२०१५ प ०१/०६/२०१५ ३१/०५/२०१८ 

११ ६२१ | श्री.अ.ब.चौधरी इमाव ०१/०६/१९६० ०५/१२/२०१६ प ०१/०६/२०१५ ३१/०५/२०१८ 

१२ ६२२ | श्री.शां.म.भणगे १५/११/१९५९ ०८/१२/२०१६ प ०१/०६/२०१५ ३०/११/२०१७ 

१३ ६२३ । श्री.सं.धो.रोहकले २६/०१/१९६१ १६/११/२०१६ प ०१/०७/२०१५ ३१/०१/२०१९ 

१४ ६२४ । श्री.चं.प.कोडेकर इमाव २२/०८/१९६० १८/११/२०१६ प ०१/०७/२०१५ ३१/०८/२०१८ 

१५ ६२५ । श्रीमती अ.अ.चव्हाण ३०/११/१९५८ १८/११/२०१६ प ०१/०७/२०१५ ३०/११/२०१६ 

१६ ६२६ _ श्री.गि.गं.भिरुड इमाव २४/११/१९६० ०८/१२/२०१६ प ०१/०७/२०१५ ३०/११/२०१८ 

१७ ६२७ | श्री.हं.गो.पालवे भज-ड ०४/०७/१९६० ०९/१२/२०१६ प ०१/०८/२०१५ ३१/०७/२०१८ 

१८ ६२८ | श्री.बा.रा.पाटील ०१/०६/१९५९ १८/११/२०१६ प ०१/१०/२०१५ ३१/०५/२०१७ 


4* प- पदोन्नती 


